रुपी को-ऑप. बँकेच्या विशोष एकरकमी 
कर्ज परतफेड योजनेस मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व Tae विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: युआरबी-१८१४/प्र.क्र.३३१/७-स, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- २५ फेब्रुवारी, २०२१. 


वाचा :- १) शासन निर्णय क्र. युआरबी-१८१४/प्र.क्र.३३१/७-स, दि. ७.४.२०१७. 

२) शासन निर्णय क्र. युआरबी-१८१४/प्र.क्र.३३१/७-स, दि. ११.१०.२०१७. 

३) शासन निर्णय क्र. युआरबी-१८१४/प्र.क्र.३३१/७-स, दि.०७.०२.२०१८. 

४) शासन शुध्दीपत्रक क्र. युआरबी-१८१४/प्र.क्र.३३१/७-स, दि.१४.०३.२०१८. 

५) शासन निर्णय क्र. युआरबी-१८१४/प्र.क्र.३३१/७-स, दि.१३.०७.२०१८. 

६) भारतीय रिझर्व बँकेचे पत्र क्र. डीओआर.एआयडी/डी-३५/१२.२२.२१८/ 

२०२०-२१, दि. २४.११.२०२०. 
प्रस्तावना :- 
रुपी को-ऑप. बँक लि., पुणे या बँकेस “विशेष एकरकमी कर्ज परतफेड योजना” मंजूर करण्याबाबत 

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांनी दि.१४.३.२०१७ रोजी शासनास प्रस्ताव सादर केला 
होता. त्यानुसार शासनाने संदर्भ क्र. १ मधील शासन निर्णयाद्वारे या बँकेस विशहोष एकरकमी कर्ज परतफेड 
योजना मंजूर केली आहे. तसेच सदर योजनेस संदर्भ क्र. २ व ३ मधील शासन निर्णयान्वये तसेच संदर्भ क्र.४ 
मधील शुध्दीपत्रकान्वये दिनांक ३१.०५.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. तदनंतर रिझर्व्ह बँकेने 
रुपी बँकेवरील निर्बंधास प्रत्येकवेळी ज्या कालावधीसाठी मुदतवाढ देईल त्या कालावधीपर्यंत रुपी बँकेच्या 
विशेष एक रकमी कर्ज परतफेड योजनेस मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. 


दिनांक ३१.०३.२०२० अखेर बँकेत एकूण १५१६ एनपीए कर्जखाती असून त्यांची मुद्दल बाकी रुपये 
२९२.११ कोटी व येणे व्याज रुपये ९३१.१८ कोटी आहे. सदरची सर्व खाती अत्यंत जुनी असून बँकेचे अन्य सक्षम 
बँकेत विलीनीकरण होण्यासाठी सदर खात्यांमध्ये वसूली होणे आवश्‍यक आहे. थकीत कर्जाची वसुली होऊन 
बँकेचा संचित तोटा कमी होऊन बँकेस वाढीव तरलता उपलब्ध होईल. याकरिता बँकेने कर्ज खात्यावरील 
व्याजात काही सुट दिल्यास काही थकबाकीदारांनी सदर योजनेअंतर्गत कर्जखाती बंद करण्याची तयारी 
दर्शविल्याचे Pas आले आहे. सबब, बँकेचे हित लक्षात घेऊन सदर योजनेमध्ये काही सुधारणेसह 
मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांनी दि. ०१.१२.२०२० रोजीच्या पत्राद्वारे रुपी को- 
ऑप. बँक लि.., पुणे या बँकेसंदर्भात सादर केलेल्या विहोष एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेच्या मुदतवाढ 
प्रस्तावास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम १५७ मधील तरतूदीनुसार शासनास प्राप्त 
असलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम - ४९ च्या तरतुदीमधून सूट 
देऊन रुपी को-ऑप. बँक लि., पुणे या बँकेच्या परिशिष्ट *अ” मधील सुधारणेसह विशेष एकरकमी कर्ज 


शासन निर्णय क्रमांकः युआरबी-१८१४/प्र.क्र.३३१/७-स 


परतफेड योजनेस रिझर्व्ह बँक रुपी बँकेवरील निर्बंधास प्रत्येकवेळी ज्या कालावधीसाठी मुदतवाढ देईल त्या 
कालावधीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

वरील सुधारीत योजनेच्या अंमलबजावणीचा सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांनी 
दरमहा आढावा घेऊन भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या अटींचे रुपी को-ऑप. बँकेकडून काटेकोरपणे पालन होत 


असल्याची खात्री करावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०२२५१६५६१५९९०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, Chaudhary Anil 


Jayaram 


(अ. ज. चौधरी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 
१) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२) प्रशासक, रुपी को. ऑप. बँक लि. पुणे. 
३) महाप्रबंधक, भारतीय रिझर्व्ह बँक, गारमेंन्ट हाऊस, डॉ. ए.बी.रोड, वरळी, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः युआरबी-१८१४/प्र.क्र.३३१/७-स 


1] 


2] 


3] 


परिशिष्ट “ap 


शासन निर्णय क्र. युआरबी-१८१४/प्र.क्र.३३१/७-स, दिनांक २५ फेब्रुवारी, २०२१ सोबतचे सहपत्र 


BANK ONE TIME SETTLEMENT SCHEME 


Name of the Scheme:- 

Rupee Bank Specific - One Time Settlement Scheme :- September — 2020. 

Borrower eligible for OTS Scheme :- 

a) The scheme will apply to all Non Performing Accounts (NPAs) as on 
30.09.2020 in all sectors irrespective of the nature of business 
activity/purpose of advances. 

This scheme will also be applicable to all accounts which will be classified as 
Non Performing Assets (NPAs) even after 30.09.2020 in all sectors 
irrespective of the nature of business activity/purpose of advances. 

b) The cases wherein Bank has initiated recovery action under the SRFAESI Act- 
2002 or any other Act. 

c) Cases pending before any court of Law, subject to Consent Terms before the 
concerned Court. 

d) Cases wherein bank has already obtained Decree / Recovery Certificate u/s. 
91/ 101 of MCS Act -1960. 

The following categories of loans will not be eligible for the OTS Scheme :- 

a) Loans availed of or guaranteed by Directors or by specified relatives of 
Directors or by firm/companies / institutions in which the Director's/specified 
relatives are interested without prior approval of Reserve Bank of India. 

b) Loans guaranteed by Government. 

c) Loans under Government directed programs. 

Settlement Formula:- Amount & Cut Off Date :- 

A) NPAs classified as Sub-Standard prior to 31.03.2013 :- 

The minimum amount that should be settled under this category is outstanding 

ledger balance as on the date of settlement plus other charges such as legal fee, 

insurance, advertisement published for recovery etc. which are receivables. 

B) NPAs classified as sub - standard after 01.04.2013 :- 

The minimum amount that should be settled under this category is as follows:- 


Particulars Amount in Lakhs 
O/s. Principal as on NPA Date [Rs sd 

(Add) Interest as on NPA date [Rs sis 

Total o/s balance as on NPA Date [Rs siz 

(Add) Charges debited to A/c after NPA Date [Rs | 

(Less) Amount credited to A/c after NPA Date [Rs ssid 

(Add) Interest @8% simple p.a. on principal o/s as on (i 

NPA Date from NPA Date to Settlement Date 

Settlement Amount:- [Rs | 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः युआरबी-१८१४/प्र.क्र.३३१/७-स 


4] 


5] 


6] 


But the OTS amount will not be less than the Outstanding Principal (present 
ledger balance) amount as on the date of settlement plus any charges which are 
receivable. 
Payment Terms:- 
1) Entire settlement amount to be paid within one month without any interest, if 
Bullet Payment is made. 
OR 
2) 25% of OTS amount as Down Payment within one month and balance 
payment within 


a) 6 months @ minimum 8% simple | From the date of sanction of OTS / 
interest p.a. filing of consent terms. 


b) Upto 12 months @ minimum 10 % 
simple interest p.a. 


3) In case there is a delay in payment of installments by the borrower under this 
or earlier OTS scheme, after due verification and satisfaction of the request of 
the borrower, the Bank will have the right to sanction the extension to the OTS 
upto further I2 months subject to recovery of minimum interest @ 11% simple 
p.a. on the residual settlement amount. 

Other Norms:- 

1) Where the borrower has availed the OTS earlier but could not satisfy the terms 
and conditions thereof, due to circumstances beyond his control, in such case, 
if the borrower applies for fresh OTS, on due verification and satisfaction of 
his application, the Administrator will have the right to sanction a fresh OTS 
to him. 

2) Guarantor(s) can also apply under this scheme being a "Co-Borrower". 

3) Willful Defaulters and the fraud cases reported to RBI by the Bank will not be 

considered subject to prior approval of Administrator. 

4) Accounts related to Ex-Directors of the Bank or their relatives can also be 
considered under this scheme, subject to prior approval from Commissioner 
for co-operation & Registrar of co-op. societies, Maharashtra State and/or RBI. 

5) The OTS scheme will be effective from the date of sanction by RCS. 

6) This scheme will automatically continue to be in force if there is an extension 
by Reserve Bank of India to the AIDs imposed upon the Bank 

Sanctioning Authority:- 

The Branch Manager will scrutinize the OTS application and will forward it to 

H.O. in prescribed format. On receipt of such proposal, the same will be 

examined by the Executive Committee of officers of Head Office. This 

Committee along with its observation, if any, will place the proposal with 

recommendations to the Administrator for his approval. The Administrator shall 


be the final Authority for giving a final decision in this regard. 
Ok येर वेव येर of 2 येर 2 2 2k ok 2s 2 2k ok 2k 2k ok 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


